संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील नामनिर्देशनाने नियुक्‍त नगर 
रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांचा 
परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- पकानि-१५२०/९१४/प्र.क्र.१६४/नवि-२७, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि.२५.०८.२०१५. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६. 

३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१११६/१९५७/प्र.क्र.३४३/२०१६/नवि-२७, 
दि.०३.०४.२०१७. 

४) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेशा 
क्र.आस्था/नर/गट-अ/स.से./प्रशा-१/१८९५, दि.११.०४.२०१७. 

५) नगर विकास विभाग, शासन आदेश क्र.प्रकानि-१५२०/प्र.क्र.१८/२०२०/नवि-२७, 
दि.२२.०१.२०२०. 

६) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/नर-२०१७- 
ससेनि/परि.काला./प्रशा-१ब/२१८१, दि.०२.०९.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.०३.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालक, नगर रचना, 
पुणे यांच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) या पदावर १३ उमेदवारांना २ 
वर्षांकरिता परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
2. सदर 93 उमेदवारांपैकी श्री.वि.वि.गायकवाड, नगर रचनाकार यांची संदर्भीय क्र.५ येथील 
दि.२२.०१.२०२० रोजीच्या शासन आदेशान्वये नगर रचनाकार या पदावरील दोन वर्षांचा परिविक्षा 
कालावधी संपुष्टात आणण्यात आला आहे. तसेच, श्री.सचिन मुरलीधर पवार यांनी दि.०४.०५.२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये वैद्यकीय कारणास्तव, नगर रचनाकार पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास नकार 
दिलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकानि-१५२०/९१४/प्र.क्र.१६४/नवि-२७, 


3 यास्तव, GATS नमूद ११ नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांनी परिवीक्षा कालावधी पूर्ण 
करण्यासाठी आवश्‍यक अटी व शर्ती समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या आहेत. संबंधितांविरुध्द शासन 
स्तरावर विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित नाही. यास्तव, संबंधितांचा परिवीक्षा कालावधी त्यांच्या 


नावासमोर रकाना क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येऊन संबंधितांची नगर रचनाकार 


या पदावरील सेवा पुढे सुरू ठेवण्यात येत आहे. 


परिवि परिवीक्षाधीन कालावधी 
क्षा 
नगर रचनाकार यांचे सेवेत प्रवेश कालावधी मध्ये आ ल 
अ.क्र. । विना sat करण्यात येत 
नांव केल्याचा दिनांक | घेतलेल्या असत्याचा वाक 
rare असल्याचा दिनांक 
(दिवस) ग 
(म.नं.) 
[a 2 3 PB ५ 
ras) श्री.दिपक दत्तात्रय वराडे | 92.08.2099 ३४ १५.०५.२०१९ 
२. श्री.प्रविण बबनराव कर्पे १२.०४.२०१७ ७ १८.०४.२०१९ 
3. श्री.विनय पंढरीनाथ २०.०४.२०१७ ६४ २२.०६.२०१९ 
झगडे 
(४. श्री.संग्राम लहु कानडे १९.०४.२०१७ ३९ २७.०५.२०१९ 
५. | श्री.महेंद्र निळकंठ १८.०४.२०१७ १९ ०६.०५.२०१९ 
परदेशी 
६. । श्रीमती कविताकौर २०.०४.२०१७ २८४ २८.०१.२०२० 
प्रितमसिंघ कामठेकर 
| श्री.अभिजीत भास्कर २१.०४.२०१७ ७ २७.०४.२०१९ 
केतकर 
८. | श्रीमती स्मिता आनंदराव | २१.०४.२०१७ ३८ २८.०५.२०१९ 
कलकुटकी 
९. श्री.आठिष बबनराव मोरे । २५.०४.२०१७ १८ १२.०५.२०१९ 
| श्रीमती मुजाम्मिल १२.०४.२०१७ &¢ १८.०६.२०१९ 
मिरासो पठाण 
| श्री.कल्पेशा प्रल्हाद १८.०४.२०१७ ४८ ०४.०६.२०१९ 
पाटील 


8. 


सदर शासन निर्णय संदर्भीय क्र.१ येथील दि.२५.०८.२०१५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकानि-१५२०/९१४/प्र.क्र.१६४/नवि-२७, 


uy, सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००९२८१६११२३१३२५ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.09.28 17:29:34 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 
२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे. 
३. संबंधित नगर रचनाकार 
(व्दारा : संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे) 
४. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


